सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उल्लेखनीय कामगिरी 
बजावणाऱ्या अभियंत्यांना सन २०२२-२३ या 
कालावधीसाठी वैयक्तिक पुरस्कार देण्याबाबत- 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुरस्कार-१०२३/प्र.क्र.४१/आस्था-२. 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा : 9) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक पुरस्कार-१०९५/३२०/आस्था-२, 

दिनांक १६ ऑक्टोबर,१९९६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक पुरस्कार-१०९५/३२०/(भाग-२) 
आस्था-२, दिनांक १६ सप्टेंबर,१९९७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक पुरस्कार-१०९७/१६१/आस्था-२, 
दिनांक २२ सप्टेंबर,१९९७. 

४) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक पुरस्कार-१००२/प्र.क्र.२१७/आस्था-२, 
दिनांक १८ ऑक्टोबर,२००२. 

५) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक पुरस्कार-१००८/१०३/आस्था-२, 
दिनांक २९ जुले,२००८. 

६) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक पुरस्कार-१००९/प्र.क्र.१७५/आस्था-२, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी,२०११. 

७) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक पुरस्कार-१०२२/प्र.क्र.८२/२०२२/ 
आस्था-२, दिनांक ०२ नोव्हेंबर,२०२२. 


शासन निर्णय : 

सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्ते, पूल, विविध विभागांच्या इमारती व इतर सार्वजनिक 
बांधकामे करण्यात येतात. इमारती/पुळांची संकल्पना तयार करुन व इतर माध्यमांचा म्हणजे 
संगणकाचाही उपयोग करुन संकल्पनाचित्रे बनवताना तसेच, सार्वजनिक इमारतींची विद्युतीकरणाची 
कामे करताना व प्रकल्प राबविताना जे तांत्रिक PRCA पणाला लागते आणि ज्यामुळे अशा अभियंत्यांची 
सेवा समाजाला भविष्यात फायद्याची ठरते, अशा अभियंत्यांचे प्रशासकीय तसेच तांत्रिक कौशल्य लक्षात 
घेऊन त्यांचा वैयक्तिक पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात येतो. भारतरत्न सर विश्वेश्वरय्या यांचा १५ 
सप्टेंबर हा जन्मदिवस दरवर्षी “अभियंता दिन” म्हणून साजरा करण्यात येतो. त्यानिमित्ताने उल्लेखनीय 
कामगिरी केलेल्या अभियंत्यांना सन्मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र प्रदान करण्यात येते. 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उल्लेखजीय कामगिरी केलेल्या खालील तक्त्यातील 
अभियंत्यांचा सन २०२२-२३ या कालावधीकरीता वैयक्तिक सन्मानचिन्ह आणि प्रशस्तीपत्र प्रदान करुन 
गौरव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांची संवर्गनिहाय नावे पुढीलप्रमाणे आहेत :- 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार-१०२३/प्र.क्र.४१/आस्था-२. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम 
तांत्रिक संवर्ग 
।१___ श्री.राजारामपुरी मोतीपुरी गोसावी अधीक्षक अभियंता 
२ | श्री.रावबहादूर यशवंत पाटील कार्यकारी अभियंता 
३ | श्रीमती सुषमा Petia गायकवाड कार्यकारी अभियंता 
8 श्री.सुनिल विठ्ठलराव कुंभे कार्यकारी अभियंता 
५ | stadt अपर्णा माधवराव सोनबरसे उप विभागीय अभियंता 
६ । श्री.जहांगीर शाहुखा तडवी उप विभागीय अधिकारी 
।७ | श्रीमती सारिका संपत देसाई सहायक अभियंता श्रेणी-१ 
८ | श्री.संदीप भाऊसाहेब पांडागळे उप विभागीय अभियंता 
९ | श्री.संजिव कौतिकराव वानखेडे शाखा अभियंता 
। १० | श्री.सुनिल गोविंदराव बिराजदार शाखा अभियंता 
।११__ | श्री.संजय भगवानराव घरत सहायक अभियंता श्रेणी-२ 
१२ | श्री.संतोष शिवराम पवार शाखा अभियंता 
१३ | श्री.नरेश दगा पवार शाखा अभियंता 
१४ | श्री.लोभाजी आयलुजी घटमल शाखा अभियंता 
१५ श्री.सचिन कोंडाजी aah शाखा अभियंता 
१६ श्रीमती मनीषा विठ्ठलराव दळवी शाखा अभियंता 
। १७ _ | श्री.अल्पेश मनिलाल पांचाल स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 
१८ | श्री.अमोल अरुण कोरडे स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 
१९ | श्री.पंढरीनाथ बबन परजने स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 
२०  ।श्री.निलेश युवराज पवार स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 
२१ | श्री.दिनेश तात्याजी भगत स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 
२२ ।श्री.देविदास रामदास मानखैर स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 
२३ श्रीमती समिधा सदाशिव सुरवसे अधीक्षक अभियंता (विद्युत) 
२४ | श्री.मोहम्मद आकेफउद्दीन अजीमउद्दीन उप अभियंता (विद्युत) 
२५  ।श्री.लक्ष्मण वामनराव शेलार उप अभियंता (विद्युत) 
२६ | श्री.विजय रामदास सानप उप अभियंता (विद्युत) 
२७  श्री.रविंद्र पुंडलिक भोपळे शाखा अभियंता (विद्युत) 
२८  ।श्री.बाबासाहेब त्रिबकराव मंडलिक शाखा अभियंता (विद्युत) 
२९ | Shae मोतीराम मोटघरे वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ 
३० | श्रीमती किरण अनिकेत केने वास्तुशास्त्रज्ञ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार-१०२३/प्र.क्र.४१/आस्था-२. 


अतांत्रिक संवर्ग 
मंत्रालय (खुद्द) 

३१ । श्री.जयंत शरद सागडे तत्कालीन कक्ष अधिकारी 
(सध्या अवर सचिव, उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग) 

३२ श्री.चंद्रकांत नाना काकडे सहायक कक्ष अधिकारी (प्रशा-४) 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई 

33. श्री.शंतनु गोपीनाथ हळदणकर वरिष्ठ लिपिक 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण 
३४ | श्री.शशिकांत सिताराम शिंदे वरिष्ठ लिपिक 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे 
३५ | श्री.सारंग साहेबराव पाटील वरिष्ठ लिपिक 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती 
३६ श्री.अनिल श्रीधर चौधरी कनिष्ठ लिपिक 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 
३७ | श्री.गणेश काशिनाथ कदम वरिष्ठ लिपिक 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड 
३८ | श्री.गजानन शिवाजीराव चव्हाण कनिष्ठ लिपिक 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर 
३९ | ALATA नारायण मोहाडीकर वरिष्ठ लिपिक 
मुख्य अभियंता, (विद्युत) 
४० | श्री.प्रश्ञांत दिगंबर अलाट मुख्य लिपिक 
उत्कृष्ट अभियंता विशेष पुरस्कार 
(89 श्री.प्रश्ञांत भिमाशंकर कोटे उप विभागीय अभियंता 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०१९१११२२७३४६२१८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ‘ 
Se J POOJA BHASKAR: की 


UDAWANT ae 
(पुजा उदावत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार-१०२३/प्र.क्र.४१/आस्था-२. 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, 
४. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव 

५. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

मा.अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग/मुख्य अभियंता (विद्युत)/मुख्य 
वास्तुशास्त्रज्ञ, मुंबई 

१०.सर्व सह सचिव/उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे 

१२.श्री.राजारामपुरी मोतीपुरी गोसावी, अधीक्षक अभियंता 

१३.श्री.रावबहादूर यशवंत पाटील, कार्यकारी अभियंता, 

१४. श्रीमती सुषमा निशांत गायकवाड, कार्यकारी अभियंता 

१५.श्री.सुनिळ विठ्ठलराव कुंभे, कार्यकारी अभियंता 

१६. श्रीमती अपर्णा माधवराव सोनबरसे, उप विभागीय अभियंता 

१७. श्री. जहांगीर शाहुखा तडवी, उप विभागीय अधिकारी 

१८. श्रीमती सारिका संपत देसाई, सहायक अभियंता श्रेणी-१ 

१९. श्री.संदीप भाऊसाहेब पांडागळे, उप विभागीय अभियंता 

२०. श्री. प्रशांत भिमाशंकर कोटे, उप विभागीय अभियंता 

२१. श्री.संजिव कौतिकराव वानखेडे, शाखा अभियंता 

२२. श्री.सुनिल गोविंदराव बिराजदार, शाखा अभियंता 

२३. श्री.संजय भगवानराव घरत, सहायक अभियंता श्रेणी-२ 

२४. श्री.संतोष शिवराम पवार, शाखा अभियंता 

२५. FART दगा पवार, शाखा अभियंता 

२६. श्री.ळोभाजी आयलुजी घटमल, शाखा अभियंता 

२७. श्री. सचिन कोंडाजी शोळके, शाखा अभियंता 

२८. श्रीमती मनीषा विठ्ठुलराव दळवी, शाखा अभियंता 

२९. श्री. अल्पेडा मनीलाल पांचाल, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 

३०. श्री. अमोल अरुण कोरडे, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 

३१. श्री. पंढरीनाथ बबन परजने, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 

३२. श्री. निलेश युवराज पवार, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 

३३. श्री. दिनेश तात्याजी भगत, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 

३४. श्री. देविदास रामदास मानखैर, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 

३५. श्रीमती समिधा सदाशिव सुरवसे,अधीक्षक अभियंता (विद्युत) 


one ७ ™M 


छठ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार-१०२३/प्र.क्र.४१/आस्था-२. 


३६. श्री.मोहम्मद आकेफउद्दीन अजीमउद्दीन ,उप अभियंता (विद्युत) 

३७. श्री.लक्ष्मण वामनराव शेलार, उप अभियंता (विद्युत) 

३८. श्री.विजय रामदास सानप, उप अभियंता (विद्युत) 

२३९. श्री.रविंद्र पुंडलिक भोपळे, शाखा अभियंता (विद्युत) 

४०. श्री.बाबासाहेब व्रिबकराव मंडलिक, शाखा अभियंता (विद्युत) 

४१. श्री.भारत मोतीराम मोटघरे, वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ 

४२. श्रीमती किरण अनिकेत केने, वास्तुशास्त्रज्ञ 

४३. श्री.जयंत शरद सागडे, तत्कालीन कक्ष अधिकारी (सध्या अवर सचिव, उद्योग,ऊर्जा व 
कामगार विभाग) 

४४. श्री.चंद्रकांत नाना काकडे, सहायक कक्ष अधिकारी (प्रजा-४) 

४५. श्री.शंतनु गोपीनाथ हळदणकर,वरिष्ठ लिपिक 

४६. श्री.शशिकांत सिताराम शिंदे,वरिष्ठ लिपिक 

४७. श्री.सारंग साहेबराव पाटील,वरिष्ठ लिपिक 

४८. श्री.अनिल श्रीधर चौधरी,कनिष्ठ लिपिक 

४९. श्री.गणेश काशिनाथ कदम, वरिष्ठ लिपिक 

५०. श्री.गजानन शिवाजीराव चव्हाण, कनिष्ठ लिपिक 

५१. श्री.गंगाधर नारायण मोहाडीकर,वरिष्ठ लिपिक 

५२. श्री.प्रशांत दिगंबर अलाट, मुख्य लिपिक 

५३. कार्यासन आस्था-२ (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


